मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण महिलांना आर्थिक सहाय्य 
करण्यासाठी “तेजश्री फायनान्शियल सर्व्हिसेस (Tejashree 
Financial Services)” हा नवीन उपक्रम, “महिला आर्थिक विकास 
महामंडळ (MAVIM), मुंबई” मार्फत राबविण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र: माविका-२०१८/प्र.क्र.६२/का.१४१८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: ११ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा:- 9) नियोजन विभागचा शासन निर्णय क्रमांक-माविका-२०१८/प्र.क्र.६२/का.१४१८, दि. १/०२/२०१९ 
शासन शुद्धीपत्रक 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” मध्ये खाली नमूद केल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 
आहे:- 
(१ अतिगरीब महिलांसाठी कुटुंबांसाठी कर्जसहाय्य (Ultra Poor Womens Loan Scheme) 


संस्थात्मक लक्ष्य | ३ वर्षात १०,००० अतिगरीब महिला 


याऐवजी 
संस्थात्मक लक्ष्य | ३ वर्षात १,००,००० अतिगरीब महिला 


असे वाचावे. 
आणि 
कर्ज व्याजदर | प्रतीवर्ष ८% (reducing balance नुसार) यामध्ये २ % सव्हिस चार्जस CMRC 
दैनंदिन संनियंत्रण व हॅन्डहोल्डिंग सहाय्य देऊ शकेल 


याऐवजी 


कर्ज व्याजदर | प्रतीवर्ष ८% (reducing balance नुसार) व्याज रकमेचा विनियोजन निश्चित 
करण्याचा अधिकार महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांना राहील. 


असे वाचावे. 


(२) कर्ज विळख्यात अडकलेल्या महिलांना आर्थिक सहाय्य योजना (Financial Assistance to women to Repay 
debts) 


कर्ज व्याजदर | १०% UfagyY (reducing तत्वावर) यापैकी 2 % सर्व्हीस चार्जस CMRC ला दिले जातील. 


याऐवजी 


कर्ज व्याजदर | १० % प्रतिवर्ष (reducing तत्वावर), व्याज रकमेचा विनियोजन निश्चित करण्याचा 
अधिकार महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांना राहील. 


असे वाचावे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः माविका-२०१८/प्र.क्र.६२/का.१४१८ 


(३) सोशल एंटरप्राईजेसला खेळते भांडवल (Working Capital for Social Enterprises) 


कर्ज व्याजदर 


१० % reducing तत्वावर 


याऐवजी 


कर्ज व्याजदर 


qo % reducing तत्वावर व्याज रकमेचा विनियोजन निश्चित करण्याचा अधिकार 
महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांना राहील. 


२. नियोजन विभागाचे हे शासन शुध्दीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौसं ३२५ / २०१९ व्यय-८, 
दि. ६/०९/२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर, शुद्धीपत्रक, 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 


असे वाचावे. 


२०१९०९१११६५३२७९६१६ असा आहे. तसेच हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 
१ 


AD 


3 


(२ SMM SX 


2) 


Digitally signed by VIESING FATTESING VASAVE 
VU ES | N G FATTES | N G DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8fl 7ceec5e2d7d4b6a8bba 
VA SAV E 99¢51d275801 bcdf1b, cn=VIJESING FATTESING VASAVE 


Date: 2019.09.11 17:04:16 +05'30' 


(वि.फ. वसावे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) याचे खाजगी सचिव. 

) मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) याचे खाजगी सचिव. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

) प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त, मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद. 

) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष मानव विकास समिती (सवी. 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुकत कार्यालय, (सवी. 

) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई. 


qo) जिल्हा मानव विकास अधिकारी, जिल्हा मानव विकास समिती, (सवी. 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सवी. 


) 
) 
92) 
) 


उप/सह सचिव (सर्वी नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती. 


